महाराष्ट्र्‌ शासन 


क्रमांक - एमव्हीओ १२१ १/प्र.क्र-२२९/परि-ड॑ 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ७ जुलै, २०११ 
प्रति, 
परिवहन आयुक्‍त, 
महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई. 


विषय :- उप प्रादेशिक परिहवन अधिकारी, गडचिरोली या पदाचा 
अतिरीक्त कार्यभार सोपविणेबाबत 
उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, गडचिरोली येथील रिक्‍त असलेल्या उप प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी या संवर्गातील पदाचा अतिरिक्त कार्यभार उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, चंद्रपूर 
यांचेकडे दि.७.७.२०११ पासून स्वतःचा कार्यभार सांभाळून पुढील आदेश होईपर्यंत सोपविण्यात येत 
आहे. 


प्र Ala 
( सतीश Nees? 


शासनाचे अवर सचिव 


प्रत, 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नागपूर (ग्रामीण) 
उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, चंद्रपूर. 


